नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 


खेलो इंडिया अंतर्गत राज्यस्तरावर 
महिला क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २७ नोव्हेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाच्या युवक व क्रीडा मंत्रालयाच्या दि. ०५.०९.२०१७ च्या परिपत्रकानुसार सन 
२०१७-२०१८ पासून खेलो इंडिया या योजने अंतर्गत महिलांसाठी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन 
करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेसाठी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होणार नसल्याने महिला क्रीडा 
स्पर्धेकरीता राज्याच्या निधीतून खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे विविध स्तरावरील महिला क्रीडा 
स्पर्धाचे आयोजन तसेच स्पर्धा पूर्व प्रशिक्षण शिबीर राष्ट्रीय स्पर्धांमधील सहभागासाठी आवश्‍यक 
असणारा निधी राज्य शासनास उपलब्ध करावयाचा असल्याने या योजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष 
उडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक ई - ३ 

२२०४ - क्रीडा व युवक सेवा, 

१०४ - क्रीडा व खेळ, 

(०२) क्रीडा स्पर्धा 

(०२) (०७) खेलो इंडिया अंतर्गत राज्यस्तरावर महिला क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन 
(२२०४ ५८२२) 


सदर झासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ख.वि./चा-१/शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग/यूओआर-३४/२०१८-१९/५०३, दिनांक 
०९/०७/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
१०९/अर्थ-८, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२७१७१६१९६७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Vijay Shelar 
DN: c=IN, o=Government Of 

D e e p a k Maharashtra, ou=School Education And 
Sports Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01f24cb84cc8 


Vij ay S h e| a [| 6e70f3b8f6F1 fdcdb2469570c78dabb9ac 


f4ba, cn=Deepak Vijay Shelar 
Date: 2018.11.28 15:10:31 +05'30' 


(दीपक वि. शोलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
३. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
४. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/ २, मुंबई / नागपूर 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
. मा. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. राज्य प्रकल्प संचालक (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) चर्नीरोड, मुंबई 
१३. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/प्रौढ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५. सह संचालक (क्रीडा व युवक सेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. सर्व शिक्षण उपसंचालक 
१७. सर्व उपसंचालक, लेखा व कोषगारे 
१८. वित्त विभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प-८ / १९), मंत्रालय, मुंबई 
१९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२१. निवड नस्ती अर्थसंकल्प 


पृष्ठ २ पैकी २ 


